सन २०१८-१९ करीता भारतीय 
संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत 
प्रात निधी वितरणास मान्यता व 
कार्यारंभ आदेशा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०४/१०/२०१८ 


वाचा - 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र .F.No.99094/08/209Z-Grants, 
दि.२१/०६/२०१८. 
२. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र .९०.११०१५/४(१४/२०१८- Grant 
दि.३०.६.२०१८ 
३. जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/09(93)/209¢-TSP, 
दि.०६/०९/२०१८ 


प्रस्तावना (Preamble) - 


भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रस्ताव 
केंद्र शासनास सादर करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली 
येथे प्रकल्प मुल्यमापन समितीची (Project Appraisal Committee-PAC) बैठक दि. २३/०५/२०१८ रोजी 
आयोजित करण्यात आलेली होती. या बैठकीच्या वाचा क्र. १ वरील इतिवृत्तान्वये केंद्र शासनाने एकुण 
रु. १३८९४.८१ लक्ष निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. यापैकी केंद्र शासनाने वाचा क्र.२व ३ 
वरील पत्रान्वये रु. ८०३७.९६ लक्ष निधी वितरीत केला आहे. सदर रु. ८०३७.९६ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, 


आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय (Government resolution)- 

केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ करिता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत मंजूर एकूण 
रु. १३८९४.८१ लक्ष (रु. Vaal अडोतीस कोटी चौ-याणव लक्ष ऐंक्याएशी हजार फक्त) निधीमधून पुढील 
कामांकरीता तालिकेतील स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्डविलेल्या निधीच्या मर्यादेत रू.८०३७.९६ लक्ष (रु. ऐंशी कोटी 


सदतीस लक्ष SSW हजार फक्त) खर्च करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


अ.क्र योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / योजना ।सन २०१८-१९ वितरी ण्य 
बविणारी यंत्रणा करीता मंजूर | येणारा निधी 
>0/॥५1७८/संस्था ) निधी (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) 
| २ 3 fa षु 


Construction of 2 EMRS, 
1 Nandurbar(Dhadgaon) and Ekalavya Society 1400.00 980.00 
Pandharkawada (PVTG-Kolam) 

Empowering Tribal Communities to 
improve nutrition & Strengthening 


2 ल Commissionerate 359.31 251.51 
awareness on nutrition related 
services 
New Project 

3 Recurring cost of 18 EMRSs Ekalavya Society 2523.35 77.94 
Establishment of science PO- ITDP Solapur, 

4 laboratories in ashram school for dahanu, Kalwan, Pen/ 213.00 149.10 
8th to 10th std students Commissionerate 
Summer/Winter Camps for sports, 

5 excursion/study trips and Arts in AS | Commissionerate 517.00 361.90 
for all PO 5 
Solar Energy system and Campus 

for | 
. development for Integrated PO-ITDP Rajur 30.00 56.00 


educational campus at MAVESHI 
Tal. Akole Dist. Anmadnagar 


Upgradation and modernization of 
Ashram School Kitchens at Thane i, 
7 and Nashik (3 lac @ AS for all AS of Commissionerate 514.00 359.80 


ATC Thane and Nashik) 


Health care for ashram school and | Commissionerate 
Za EMRS /Ameya Life गतीत) 392.70 


PO-ITDP Jawhar, PO - 
3 Centralized Kitchens for Ashram ITDP Nandurbar ,PO- 


. schools @ 4 crore per 5000 ITDP Ghodegaon 1200.00 840.00 
students- /Commissionerate and 
Stri Shakti 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


अ.क्र. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / योजना ।सन २०१८-१९ वितरी ण्य 
बविणारी यंत्रणा करीता मंजूर | येणारा निधी 
(20//1९८/संस्था) निधी (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) 
| २ 3 = a 4 
10 Bore well & overhead Tank on solar PO-ITDP Chandrapur 55.00 17.50 
energy 
waa heron cates of OMe ठाऊक ळण 
11 Ni la Niketan, Coll 104.00 72.80 
vegetables (for 5 AS @ 5000 [Hae यिन तरट 
i . of Home science 
students will benefit) 
Establishment of milk Collection 
12 and cooling Centre (ITDP PO-ITDP Ghodegaon 40.00 28.00 
Ghodegaon) 2 units @20 lac each 
Distribution of Kadaknath Hen 
1 - ; ; 

oll atchas (REAOOOUPERURE TOO” ee ee nee 
14 oe Hand Pounded Rice PO-ITDP Gadchiroli 12.75 3.93 
15 Rainwater harvesting in Govt AS PO-ITDP Kalvan 51.00 35.70 

TISS Model Gram Panchayat 
(Convergence of development | Commissionerate and 
16 schemes and PESA) in 58 GPs | TISS ote Be epee’ 
(@6.8L/GP) 
ICAR Baramati - improving 
cond of aaa O¥8 | poop fawhar on 
17 P ; ; P ; ICAR Baramati ,CIFE- 99.00 69.30 
technology interventions in ह 
; : Mumbai 
integrated Crops-Livestock-Poultry- 
Fisheries @Rs.1500 per beneficiary 
GIS mapping for CFR villages Rs 
H * 
fee feces Pel ilaee SF anes tO. | पुत 23.00 16.10 
Lac for mobile application.(Pilot 
project) 
study) for 1000 farmers (Nondurbar | POTOP Taloda and PO. 
19 y ITDP Jawhar /ATC-Nashik | 70.00 49.00 
& Taloda 500 each ) and BVG 
(@Rs.6960/acre) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


other office furniture, computers 
etc. 


अ.क्र योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / योजना | सन २०१८-१९ वितरी ण्य 
बविणारी यंत्रणा करीता मंजूर | येणारा निधी 
(20//1०/संस्था) निधी (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) 

| २ 3 =a 4 
BVG- Milk yield improvement 

20 ( pilot study) @Rs.2077 per PO-ITDP Nandurbar 10.38 7.27 
animal*500 animals) 

2] Training to tribal Student in PO-ITDP Deori 51.50 15.05 
paramedical course 

22 Theme restaurant for tribal SHGs PO-ITDP Kalwan 30.00 21.00 
GRANDAGE SERVICES Pvt Ltd.- 
Elderly care skill development with | Commissionerate and 

2 : : 

है placement (150 candidates will be GRANDAGE SERVICES दरवा णीी ततव 

trained @ 1L/ Candidate.) 
IIT Bombay — RuTag - Hirda PO-ITDP Ghodegaon and 

a decortication IIT Bombay — RuTag Ja ae 
CTARA( Centre for Technology 
Alternatives for Rural Areas), IIT Commissionerate and 

2 : 9 : 

> Bombay - technology Transfer for CTARA , IIT Bombay age Be 

rural development 
IIT Bombay — RuTag - cage culture G 

26 | lowcost ( For 25 SHGs, 6 cages @ ee eee and | 47.80 33.46 
Rs.8.25L per cage) Y 8 
Mahatribes -Promotion of market 
linkages for tribal products and 
handicrafts through professional 

27 management, upgrading design, TRTI 800.00 560.00 
value addition, branding ,supply 
chain management and exhibitions 
/Jevents (year1&2) 
Organizing FPOs of 15000 farmers हिता शती 

28 for processing, distribution, > 2440.00 1708.00 

; Mind Tree 

branding and retailing. 
Arrangement of the project office 

29 on the basis of Lakhina pattern and PO-ITDP Kinwat 50.30 14.21 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


अ.क्र योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / योजना | सन २०१८-१९ वितरीत करण्यात 
बविणारी यंत्रणा करीता मंजूर | येणारा निधी 
(20//1०/संस्था) निधी (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) 
1. .। २ 3 | ४ | 4 
e office implementation with MFU, 
30 printers, computers with high PO-ITDP Kalwan 30.00 21.00 
speed internet at each table 
Institutional Strengthening for 
3] Tribal Dev. Dept. And Field offices Commissionerate 500.00 350.00 
(@28 lacs per office) 
32 oe uae See ut . . Commissionerate 1000.00 700.00 
collaboration with Pune University 
33 Administrative Structure M&E Commissionerate 277.88 194.52 
Total 13894.81 8037.96 


२. उपरोक्त रू.८०३७.९६ लक्ष (रु. ऐंशी कोटी सदतीस लक्ष शहाहाण्णव हजार फक्त) खर्च मागणी 
मागणी क्र. टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण, (०२) (४३) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अन्वये केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), ३१- 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२२५ £033) यामधील सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने आहरीत 
करण्याची दक्षता घ्यावी व संबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प /योजना अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांना वितरित करावा. 


४. सन २०१८-१९ या वर्षामधील केंद्र शासनाकडुन संदर्भ क्र.१ कडील पत्रान्वये मंजुर योजनांपेकी 
अ.क्र.२,८,२३,३१ व ३२ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन स्तरावरुन निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. 
अ.क्र.४,५,७,९,१६,२५,२७ व २८ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन/आयुक्‍तालय/आदिवासी संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. उर्वरित योजनांसाठी अपर आयुक्त/प्रकल्प 
अधिकारी यांनी शासन निर्णय दि.२२.१२.२०१७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार संबधित संस्थेशी समन्वय 
साधुन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करुन रुपरेषा तयार करणे, लाभार्थी निश्चित 
करणे,मुल्यमापन व आढावा घेणे इ. बाबींसाठी कार्यपद्धती निश्चित करावी.या योजनांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता/मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करून योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित अपर 
आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

५. केंद्र शासनाकडुन मंजुर सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित अपर आयुक्‍्त/प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन दरमहा १० तारखेच्या आत शासनास सादर करणे व कार्यान्वित असलेल्या 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


योजनांसंदर्भात पुढील निधी संबंधितांना वितरित करण्यापुर्वी त्या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल व 
झालेल्या खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,आदिवासी विकास , 
नाशिक यांची राहील. 


६. ज्या योजना संबंधित प्रकल्प अधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविल्या जातील त्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची 
यादी व Geotagged Photographs हे www.stcmis.gov.in /smis या वेबसाईट वर अपलोड करावेत. 
प्रकल्प राबविल्याबाबतचा आवश्‍यक दस्ताऐवज संबंधित प्रकल्प अधिका-यांमार्फत ठेवण्यात येवून तो योग्य 
प्रकारे जतन केला जाईल याची दक्षता संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून घेण्यात यावी व योजनांची 
कालबद्ध अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

७. या झासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 


८. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३७/अर्थोपाय, दिनांक २६/०९/२०१८ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१२४३१६०४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ajitsingh me 


by Ajitsingh R Rajput 
ernment Of Mahi 


arashtra, 
, postalCode=400032, 


2.5.4.20=a614ce7Sbe611413980d3efebe7cde8 
Jad571ab119e8360b7b526b5 159edd099, 
serialNumber=32168d31c7d800af039db3657f6 


R Rajput so" 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत, 


-O 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
१०) अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२) सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
) 
) 


A 


CC #N 


Tae) 


S SL 
oS AS Se ee 


aon 


93) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अवर सचिव, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


